डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 

सहाय्यक अनुदान २०२२-२०२३ (अनिवार्य) 

एप्रिल (पहिला हप्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विप्रप्र २०२२ /प्र.क्र.५७/२२/१२ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि.९ मे, २०२२ 


वाचा : १. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प ३, 
दि.४ एप्रिळ, २०२२. 
२. वित्त विभाग, प्रधान सचिव (व्यय) यांचे अर्धशासकीय पत्र, क्र. अर्थसं २०२२ 
/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प ३ दि.५ एप्रिल, २०२२. 
३. डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
अमरावती क्र.लेखा-शाखा/वेतन मागणीपत्र/व.स./कावि ५०८/ २०२२, 
दि. २५.०४.२०२२ 


शासन निर्णय 

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेला सन २०२२-२०२३ 
या आर्थिक वर्षाच्या अनिवार्यअंतर्गत खर्चासाठी संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये 
वेतनेतर रु.१४.७० लाख व वेतने रु.१२५.०० लाख अशी एकूण रु. १३९.७० लाख (अक्षरी रुपये एकशे एकोणचाळीस 
लाख, सत्तर हजार फक्त) इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अनिवार्य खर्चाच्या 
३६ सहायक अनुदान ( वेतने ) करिता, अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार एप्रिल महिन्यातील खर्चासाठी १०% च्या मर्यादेत 
रु.१२.५० लाख (अक्षरी रुपये बारा लाख, पन्नास हजार फक्त) इतका निधी वेतन खर्च भागविण्यासाठी व ३१ सहायक 
अनुदान ( वेतनेतर ) करिता अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार प्रति माह ७ % च्या मर्यादेत संदर्भाधीन क्र.२ च्या अर्धशासकीय 
पत्रान्वये अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध झाला आहे. सदर अनिवार्य सहाय्यक अनुदान नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या 
स्वाधीन करण्यात आले आहे. 


२. डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेला अधिकारी व 
कर्मचारी यांचे वेतन यासाठी एप्रिल ते जुन २०२२ या ३ महिन्यांकरिता संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये १०% च्या मर्यादेत 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेले रु.१२,५०,०००/- (रुपये बारा लाख पन्नास हजार फक्त ) इतके 
अनिवार्य ३६ सहाय्यक अनुदान (वेतने) ( पहिला हप्ता ) मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच संस्थेच्या कार्यालयीन खर्चासाठी 
प्रति माह ७ % च्या मर्यादेत रु. १,०२,०००/- ( रुपये एक लाख दोन हजार फक्त) इतका निधी ३१ सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर) करिता ( पहिला हप्ता) मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. हा खर्च मागणी क्र ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष "२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा - ००३ प्रशिक्षण (००) (०८) डॉ.पंजाबराव 
देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेस सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य ) (२०७० 
०७५५) याखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर तरतुदीतून "३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतने)" याखाली रु. 
१२,५०,०००/- (रुपये बारा लाख, पन्नास हजार फक्त) व ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) या खाली रु. १,०२,०००/- 
(रुपये एक लाख दोन हजार फक्त) याप्रमाणे भागविण्यात यावा. 


४. सदरहू मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची संबंधित कोषागारातून काढण्यात आलेली रक्‍कम महालेखापाल 
कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाळी नोंदली गेळी आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत शासनास सादर करावे. 


५. संस्थेने आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ मधील मंजूर अनुदानाइतका खर्च सिमित ठेवावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः विप्रप्र २०२२ /प्र.क्र.५७/२२/१२ अ 


६. संस्थेने आता वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशीलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र (UTILIZATION 
CERTIFICATE) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 


७. डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेने उपरोक्त अनुदानामधून 
केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार, महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व 
त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 


संस्थेने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.६ येथील शासन परिपत्रकातील परिच्छेद .0 नमूद केल्यानुसार देयक 
कोषागार अधिकारी यांना सादर करतांना संस्थेचे मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account 
Statement) देयकासोबत जोडण्यात यावे. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३ दि. ४ एप्रिल, २०२२अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील नमूद अटींची पूर्तता प्रस्तुत प्रस्तावात होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०९१५४४२७१३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by LEENA ASHISH SANKHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=522242e2259dbf8fc 1 aed336674ebf6138607b 1 6aacbbed00301a9e4 
362f6c7, postalCode=400032, 


S A N K H E INumbe ळेती 
D12288E105699F4, LEENA ASHISH SANKHE 
Di 2022.05.09 15:45:06 +05'30' 
( लिनासंखे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रतिः- 


-O 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

) संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 
) उप संचालक, लेखा व कोषागारे, अमरावती 
) 
) 
) 


A 


3 


oC 


a 
eS 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

उप कोषागार कार्यालय, अमरावती. 

८) वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प १४), मंत्रालय, मुंबई 

९) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन क्रमांक-२५. मंत्रालय, मुंबई 

१०) मा. अ.मु. स.(सेवा), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१) निवड नस्ती. (सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या. १२ अ) 


(0, ८-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


